RNI No.MAHBILL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक १०१ ] 


गुरूवार , नोव्हेंबर १० , २०१६ / कार्तिक १ ९, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १५१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृह ( परिवहन ) विभाग 


चौक , 


२ रा मजला, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६. 


शुद्धिपत्र 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 


क्रमांक एमव्हीआर. ०७१६/ प्र. क्र . ३२४ / परि -२. — दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण 
भाग- चार - अ , असाधारण क्रमांक १४०, पृष्ठ क्रमांक १ ते ३ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या गृह विभाग , अधिसूचना क्रमांक एमव्हीआर. ०७१६/ 
प्र.क्र . ३२४ / परि -२ मध्ये अनुसूचीच्या स्तंभ २ मधील अनुक्रमांक ७ मध्ये “ वार्षिक कर भरणारी कंत्राटी वाहने ( आसन क्षमता ७ + १) " ऐवजी 
वार्षिक कर भरणारी कंत्राटी वाहने ( आसन क्षमता ७ + १ किंवा त्यापेक्षा जास्त ) ” असे वाचावे . 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश साबळे , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १) 


भाग चार - अ - १५१-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


